महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांना अभियोग संचालनालयाचे 
"विभाग प्रमुख" घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - डीपीपी-०९२४/प्र.क्र.१४२/पोल-१० 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु नगर, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय क्रमांक - आयपीएस-०७१५/प्र.क्र.११९/पोल-१, दि.१०.०४.२०१५ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - आयपीएस-१७१५/प्र.क्र.११९/पोल-१, दि.१८.०५.२०१६ 
३) महासंचालक (न्यायीक व तांत्रीक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. महासंचालक / गो/४६- 
४७/२०२४, दि.०८.०५.२०२४ 


प्रस्तावना :- राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयास अनुसरुन संदर्भ क्र.१ अन्वये न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय व अभियोग संचालनालय या दोन कार्यालयाचे प्रमुख म्हणून महासंचालक 
(न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या पदाची निर्मिती करण्यात आळी असून महासंचालक 
(न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अभियोग संचालनालयाचे "विभाग प्रमुख" म्हणून घोषित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अभियोग संचालनालयाचे 
"विभाग प्रमुख" म्हणून या आदेशान्वये घोषित करण्यात येत आहे. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक) हे 
अभियोग संचालनालयाशी संबंधीत प्रधान सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या 
नियंत्रणाखाली कार्यरत राहतील. 


२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील 
अनुक्रमांक (१), नियम क्रमांक (२) अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१६१७०८०८३३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
MURLIDHAR 
MADANRAO MUNDE काळ 
(मुरलीधर मुंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


ed by MURLIDHAR MADANRAO MUNDE 

GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
-7e0c7b73774d69d7d23790cb110e33b 

ashtra, 


:40134FCE6C6C6B8E1521D5C66E1D2D46A3 
|AR MADANRAO MUNDE. 


प्रत: 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४) प्रधान सचिव (fears), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०९२४/प्र.क्र.१४२/पोळल-१० 


६) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८) सर्व उपसंचालक, सरकारी अभियोग (अभियोग संचालनालयामार्फत) 

९) सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता (अभियोग संचालनालयामार्फत) 
qo) निवडनस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


